Ra >» 


महाराष्ट्र शासन 


महसूल व वन विभाग, 
मुख्य इमारत, पहिला मजला,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२. 
दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७ Email ID : deskkh2-rfd@mah.gov.in 


क्रमां क: गौखनि ५०/०६२२/प्र.क्र.१७३/ख-२ दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२४ 


विषय : गौण खनिजभंडारा- 
सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ करीता मंजूर मौजा भोजापूर, ता. 
पवनी, जि. भंडारा या वाळूगटातून सन २०२०-२१ मधील मंजूरी वाळूचे 
उत्खनन न करता आल्याने रक्‍कम परत मिळणेबाबत. 
- न्यु मानसी गिफ्ट अँण्ड ग्रिटींग गॅलरी प्रो.प्रा. श्री. दिपक हरीराम 
गंगवानी,खामतलाव रोड, मुखर्जी वार्ड, भंडारा 


शासन ज्ञापन: 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्रआसन-१४/खनिज/अका/कावि/६३०/२०२१, दिनांक 

०७.०७.२०२१, आसन-१४/खनिज/अका/कावि/७२६/२०२१, दिनांक ०३.०८.२०२१ रोजीच्या 
पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, भंडारा जिल्ह्यामध्ये सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 
या कालावधीसाठी १५ वाळूगटांचे ई-लिलाव आयोजीत करण्यात आले. त्यामधील मौजा भोजापूर, 
ता. पवनी, जि. भंडारा येथील वैनगंगा नदीलगतच्या गट क्र.२२६/१,२२६/२,२२७/१,२२७/२,२२२/१ 
BHAA, २२२/२ अंशता व २३० अंशता आराजी ०३.०० हे.आर मधील १०,६०० ब्रास वाळूसाठ्यासाठी 
दिनांक ०९.०२.२०२१ रोजी झालेल्या ई लिलावात प्रथम वर्षासाठी (सन २०२०-२१) रक्‍कम रू. 
०२,२१,६२,०५६/- इतक्या सर्वोच्च बोलीस सदर रेतीघाट लिलावधारक न्यु मानसी गिफ्ट अँण्ड 
ग्रिटींग गॅलरी प्रो.प्रा. श्री. दिपक हरीराम गंगवानी,खामतलाव रोड, मुखर्जी वार्ड, भंडारा यांना मंजूर 
करण्यात आला. लिलावधारकाने लिलावाच्या रकमा भरल्यानंतर लिलावधारकासोबत करारनामा 
करून वाळूगटांचा ताबा देण्यात आला. 

तद्नंतर श्री. नरेंद्र भोंडेकर यांनी मा. मंत्री (महसूल) यांना भंडारा जिल्ह्यामध्ये कोव्हीड-१९ चा 
संक्रमण ताळेबंदीमुळे प्रभावीत झालेल्या मंजूर रेतीघाटांना मुदतवाढ देण्याबाबत निवेदन दिले. सदर 
निवेदनाच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्‍त नागपूर यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेवून प्रथम 
वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या परिमाणाचे उत्खनन न करता आलेल्या वाळूचे द्वितीय वर्षाच्या 
परिमाणामध्ये समायोजीत करण्याबाबत HAA विनंती दिनांक ०८.०४.२०२२ अन्वये अमान्य केली. 

सदर अमान्य विनंती विरूध्द लिलावधारक यांनी मा. मंत्री (महसूल) यांच्याकडे पुनर्विलोकन 
अर्ज दाखल केला असता, मा. मंत्री (महसूल) यांनी दिनांक २३.०६.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये 
दिनांक ०८.०४.२०२२ रोजीचे ARAVA रद्द करून अर्जदार यांचे उत्खनन करण्यास शिल्लक 
राहीलेल्या परिमाणापोटी प्रमाणशीर परताव्याची रक्‍कम परिगणीत करून अर्जदर यांना अदा 
करण्याची कार्यवाही विभागाने करण्याबाबत आदेश पारीत केले. 
०२. मा.मंत्रीमहसूल) यांनी दिनांक २३.०६.२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने 
लिलावधारक यांना २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि ५०/०६२२/प्र.क्र.१७३/ख-२ 


मौजा भोजापूर, ता. पवनी, जि. भंडारा या वाळूगटाकरीता सन २०२०-२१ करीता न्यु मानसी गिफ्ट 
अँण्ड ग्रिटींग गॅलरी प्रो.प्रा. श्री. दिपक हरीराम गंगवानी,खामतलाव रोड, मुखर्जी वार्ड, भंडारा यांनी 
उत्खनन करता न आलेल्या परिमाणाच्या अनुषंगाने रकमेची परिगणाना करण्यात येवून रु. 
०१,०५,८१,३३६/- (रू. एक कोटी पाच लाख एक्याऐंशी हजार तीनशे छत्तीस फक्त) लिलावधारकास 
परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
03. सबब न्यु मानसी गिफ्ट अँण्ड ग्रिटींग गॅलरी प्रो.प्रा. श्री. दिपक हरीराम 
गंगवानी,खामतलाव रोड, मुखर्जी वार्ड, भंडारा यांना रु. ०१,०५,८१,३३६/- (रू. एक कोटी पाच 
लाख एक्याऐंशी हजार तीनशे छत्तीस फक्त) इतकी रक्कम, त्यांनी लिलावाची रक्‍कम प्रत्यक्षात 
शासनाकडे जमा केल्याची व यापूर्वी ही रक्‍कम अदा केलेली नाही याची खातरजमा करुन घेण्याच्या 
अटीवर अदा करण्यास झासन ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३ - अलोहयुक्‍्त 
खाणी व धातुझास्त्रीय उद्योग "१०२ - खनिजबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, ९००, अलोहयुक्‍्त 
खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग - वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) खाली वजा 
परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून खर्ची टाकून 
भागविण्यात यावा. 
०५. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या क्र.अनौ.स.क्र.-१९६/२०२४/व्यय-९, दिनांक 
२५.०४.२०२४ च्या सहमतीच्या अनुषंगाने सदर ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२८१५५५४०१३१९ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


SADANAND 
GOVIND MOHITE 
(सदानंद गो. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, भंडारा 
प्रत: 


) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. 

) 

) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 

कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 

६) निवडनस्ती “ख-२” कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


